महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१०५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ : १) सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.२५/०५/२०१८ व दि.१२/०६/२०१९ 
२) राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र.आस्था 
कामकाज/प्र.क्र.०२/२०१९ दि.२१/०८/२०१९ 


आदेडा 
श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग यांची या विभागाच्या 
दि.२५/०५/२०१८ च्या आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या 
पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीस 
समक्रमांक दि.१२/०६/२०१९ च्या आदेझान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता, संदर्भ क्र.२ येथील कार्यालयीन आदेशान्वये आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे 
यांनी श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या असून त्यांना मुळ विभागात 
रुजू होण्यासाठी दि.२१/०८/२०१९ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त केले आहे. त्यास अनुसरुन श्रीमती अनुराधा 
खानविलकर, अवर सचिव यांची दि.२१/०८/२०१९ (AA) पासून प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना सामान्य 
प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०९१७१६३८१००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


© DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
वे] a n a Nn Administration Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5cled 


Bhimrao एप करश यल 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
५. सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. श्रीमती अनुराधा खानविलकर, अवर सचिव, 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


० av AY -O 


